महाराष्ट्र शासन 


कौडशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 


कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 


यंत्रणेतील सहायक आयुक्‍त, (गट-अ) 


या 


संवर्गातूत उप आयुक्त (गट-अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्याबाबत .... 


शासन Sea क्रमांक : पदोन्नती-२०२४ /प्र.क्र.५८ /प्रशा-२ , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


संदर्भ : 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक : ७ ऑक्टोंबर, २०२४. 


दि. १.०८.२०१९. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र. ४९/कार्या.१२, 
दि. १४.०७.२०२१ 


३) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांचे पत्र 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२००८/प्र.क्र.१५९/कार्या-१२, 


क्र.: कौविरोवठआ-२/राजप/आस्था/(०१/२०२४/३०५४, दि. २८.०३.२०२४. 


शासन आदेश :- 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील सहायक आयुक्त, (गट-अ) (वेतनश्रेणी एस- 
१८ : रु.४९१००-१५५८००) या संवर्गातून उप आयुक्त, (गट-अ ) (वेतन श्रेणी एस-२३: रु.६७७००-२०८७००) 
या पदावर सन २०२३-२४ या वर्षाच्या नियमित निवडसूचीमधून खालील अधिका-यांस या आदेशान्वये विहित 
अटीच्या अधिनतेने तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ ७ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्यांचे | सध्याचे कार्यालय | अधिकाऱ्यांचा | पदोन्नती | वाटप पदोन्नतीनंतरचे पदनाम 

क्र. | नावव स्वत:चा प्रवर्ग | नंतरचा | करण्यात | व पदस्थापनेचे ठिकाण 
पदनाम प्रवर्ग आलेला 

महसुली 
विभाग 
Eel २ 3 8 4 & 9 

q | श्रीम. वि.सा. | सहायक आयुक्‍त, | खुला खुला । छत्रपती । उप आयुक्त, गट-अ, 
शितोळे, जिल्हा कौडाल्य संभाजी । कौड़ाल्य विकास, 
सहायक विकास, रोजगार नगर. रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्‍त. q उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय, 

मार्गदर्शन केंद्र, छत्रपती संभाजी नगर. 
यवतमाळ. 

२ | aaa. | सहायक आयुक्त, | खुला खुला | कोकण-२ | उप आयुक्त, गट-अ, 
जाधव, जिल्हा कौड़ाल्य कौशल्य विकास, 
सहायक विकास, रोजगार रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्‍त. q उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय, 

मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई. 
पुणे. 


२. उपरोक्त अधिका-यांना खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 


देण्यात येत आहे . 


१) निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत 
अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत. 
२) मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब  कार्यासनाच्या दि. 
०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
तसेच दि. ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथे आव्हान देण्यात आलेले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
३) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिका-यांस नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 
४) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
५) सदर अधिका-यांस देण्यात येणारी तात्पुरती पदोन्नती ही त्यांच्याविरुद्ध या आदेशाच्या 
दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
६) उपरोक्त पदोन्नत अधिका-यांनी तात्पुरती पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/कार्या-१२,दि. १२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 
७) उपरोक्त अधिकारी ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या पदावर रुजु होतील त्या दिनांकापासून त्यांना 
पदोन्नती विषयक लाभ अनुज्ञेय होतील. 
८) पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या वरील अधिका-यांने त्यांच्या नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ 
रुजू व्हावे, त्यांनी अनाधिकृतरित्या रजेवर जावू नये किंवा पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी 
निवेदन/अर्ज देऊ नये. तसे केल्यास , ते महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम, १९७९ च्या नियम 
२३ चे उल्लंघन झाल्याने शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 
९) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांनी पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकां-यास त्वरित कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत 
सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधित अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्याचा अनुपालन अहवाल 
शासनाकडे तात्काळ सादर करावा. 
ठ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ए७/५५/.॥8॥8॥/99॥॥8.90४९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००७१८५५२४१६०३ असा आहे. 

हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHRINIVAS 
JAGANNATH SHASTRI 


( श्रीनिवास शास्त्री) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, ( लेखा परीक्षा ),मुंबई/नागपूर. 
५. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 
६. सर्व उप आयुकत, Heed विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय, 
(कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता AGATA A) 
७. संबंधित सहायक आयुक्त, जिल्हा कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन 
केंद्र. 
(कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 


८. after व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
(कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍क्तालयामार्फत) 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
(कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत) 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी. 
(कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत) 
११. सर्व संबंधित अधिकारी. 
(कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍्तालयामार्फत) 
१२ .निवड नस्ती प्रशा-२. 


